सन २०१८-१९ पासून राज्याचे वस्त्रोद्योग 
धोरण २०१८-२३ रेशीम विकास कार्यक्रम 
अंतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व 
अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण 
या योजनेस नवीन लेखाशिर्ष देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो २०१८/प्र.क्र. ४९/रेशीम कक्ष 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जुले, २०१८ 


वाचा: १) शासन निर्णय, स.प.व व. विभाग, क्रमांक: धोरण २०१७/प्र.क्र.६/ टेक्स-५, 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०१८ 
२) शासन निर्णय, स.प.व व. विभाग, क्रमांक: प्रवियो-१०१८/प्र.क्र.४५/रेशीम कक्ष, 
दि. ३ मे, २०१८ 


प्रस्तावना: 

उपरोक्त संदर्भिय क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये PHT धोरण २०१८-२३ अंतर्गत 
राज्यातील रेशीम शेती व उद्योगाला चालना देण्यासाठी “रेशीम विकास कार्यक्रम अंतर्गत पायाभूत 
सुविधा निर्माण करणे व अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण” करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
त्यानुषंगाने शासन निर्णय, क्रमांक : प्रावियो १०१८/प्र.क्र.४५/रेशीम, दि. ३ मे, २०१८ अन्वये “राज्य 
वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत” Wally विकास कार्यक्रम अंतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व 
अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण” ही नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत 
अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठी नविन ळेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय: 


“राज्य THAT धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम विकास कार्यक्रम अंतर्गत पायाभूत सुविधा 
निर्माण करणे व अस्तित्वातील सुविधांचे बळकटीकरण” या योजनेसाठी अर्थसहाय्य वितरीत 
करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून खालील प्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणीक्र.व्ही ०२ Demand No. V-02 

2851 - Village and Small Industries 

107 Sericulture Industries 

(१०७ - रेशीम उद्योग 01 - Assistance to various Co-operative Organisations 
(09) - विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य (01)(02) Under Sericulture program Creation of Basic 


राज्याचे वस्त्रोद्योग धारेण Infrastructure and Strengthening of Existing 
ज्र द्योग U - 
cee) नश Siete वलोदयाग धार वता 2: Infrastructure under state Textile Policy 2018-23 
रेशीम विकास कार्यक्रम अंतर्गत पायाभूत (Voted) (Scheme ) 


सुविधा निर्माण करणे व अस्तित्वातील 

सुविधांचे बळकटीकरण (दत्तमत ) (कार्यक्रम) 
(२८५१ ६५८३) (2851 6583 ) 
33 - अर्थसहाय्य 33 - Subsidies 


मुख्य लेखाशीर्ष-२८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो २०१८/प्र.क्र. ४९/रेशीम कक्ष 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८/१४३१, दिनांक १९.०५.२०८ 
अन्वये व मा. महालेखापाल, मुंबई यांच्या क्र. सं: ख.वि./चा-१ सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभाग/ 
यूओआर-२५/२०१८-१९/४२९ दिनांक १५.०६.२०१८ मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक 
संदर्भ अनौसं-२६३/ २०१८/व्यय-२, दिनांक ०८.०६.२०१८ व २०.६.२०१८ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०७२६१२१४५४२७०२ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


न 

Ashish 
f64e8 ib ९51497८, 

Anaclet Lopes दा याक 
cn=A: 


=Ashish Anaclet Lopes 
Date: 2018.07.26 12:15:36 +05'30' 


(आ.अ.लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर, 
. सचिव, (TAIN), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय,नागपूर, 
५. उप सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई - 32, 
६. अवर सचिव, १७-स, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
७. सर्व कोषागार अधिकारी, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo, कक्ष अधिकारी, (वित्त विभाग), व्यय 2 - /(अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
११. कक्ष अधिकारी, (नियोजन विभाग) कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
१२. निवड नस्ती. 


Cc WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


